शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या 


संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री व साधसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 


दिनांक : २२ डिसेंबर, 2023 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


भाग-॥॥। / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 


प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 


उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 


५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 


२२१/२०२२३-पीआरओसी१, दिनांक २१.०८.२०२३. 


६) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 


२२१/२०२३-पाआरओसी१, दिनांक 30.90.2023 
शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भ क्र.०५ येथे नमूद दिनांक २१.०८.२०२३ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेस सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य 


योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून एकूण रुपये १,४९,२३,९१५/- (रूपये एक कोटी, एकोणपन्नास लक्ष, 
तेवीस हजार, THAT पंधरा फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 


या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या गतो व एकूण किंमत 
किंमत 
La ईटीओ स्टरळलाईजर विथ अँक्सेसरीज ॥ ser | ६७८५०० | ६७८५०० 
: लप्रोस्कोपी हॅन्ड इन्स्ट्रमेन्ट सेट विथ मसत. हष die 
अल्ट्रासोनिक क्लिनर चर र 
३ सर्जरी ओ.टी.टेबल विथ tense अक्सेसरिज 10१ ५२९२३० ५२९२३० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या ou 84 एकूण किंमत 
किंमत 

विथ मॅट्रेस 
: लेग स्ट्रीरप विथ फलेक्झीबल क्लच सिस्टिम ल तच वा 

अँण्ड Hart विथ HER व्हिल 
५ | ओपन जनरल सर्जरी इन्स्ट्रर्मेन्ट ०१ सेट | १०९३३८ | १०९३३८ 
६ । मेटल चेंबर ०३ १७७०० ५३१०० 
७ | साईडेक्स ट्रे स्टन्डंड साईज फॉर लेप्रोस्कोपी fe 

cori ०२ सेट | १५९३० ३३८६० 
८ | अँक्रोळीक फॉरमॅलीन चेंबर ०२ १०६२० २१२४० 
९ ।एल इडी ओटी लाईटस | खक "| ७३९२०० | ७३९२०० 
१० | ५.५ के.व्हि.यूपीएस | 09 | १७९५७० | १७९५७० 
११ | ड्रील बिट २.५-४.५ ०४ ८८५ ३५४० 
१२ ड्रील स्लिव्ह ०२ ६९० १३८० 
१३ | डेप्थ गेज ०४ ६८० २७२० 
१४ | काउंटर सिंक ०३ ९६० २८८० 
१५ | बोन आउल ०५ १६५० ८२५० 
१६ | Gp ड्रायव्हर ०६ १८४० ११०४० 
१७ । प्लेट बेडर ०३ ४२५० १२७५० 
१८ । हॉलोमिल सेट ०२ ५२१० १०४२० 
१९ | baa कटर ०२ ७४०८ १४८१६ 
२० । के वायर बेंडर ०३ ३२५० ९७५० 
२१ | बोन ड्रिल विथ चक हॅण्डल ०२ ४८६० ९७२० 
22. | feay uicaex ०२ २४६० ४९२० 
२३ | Rae ०२ ९६० १९२० 
२४ ।नेल रिमुव्हल सेट ०२ ८२०४ १६४०८ 
२५ | नोज प्लायर ०२ ९८६० १९७२० 
२६ | प्लायर OR १४६८० २९३६० 
२७ | हॅमर ०३ ९४० २८२० 
२८ | पंच ०३ ८९६ २६८८ 
२९ | fe हॅण्डल विथ चक ०५ 484 २९४५५ 
३० | प्लास्टर सॉ 10१ ९७८३ ९७८३ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या a ae एकूण किंमत 
किंमत 
३१ | प्लास्टर कटर | of | १४६८० १४६८० 
३२ | प्लास्टर कटिंग सिजर | og | १७८९ १७८९ 
३३ ।के वायर होल्डर ०२ २६८० ५३६० 
३४ । निबलर ०२ ५२१६ १०४३२ 
३५ | बोन कटर ०२ ५२१६ १०४३२ 
३६ | बोन होल्डिंग क्लॅम्प ०४ ५२१६ २०८६४ 
३७ | Uses REAM क्लॅम्प ०४ ४८९६ १९५८४ 
३८ | बोन लिव्हर (स्पाईक) ०६ २२०० १३२०० 
३९ । मॅस्ट्रॉईड Regex ०६ २६४० १५८४० 
vo | होमन्स Regex of २४९० १४९४० 
४१ | कॅटस्पॉ Regex ०६ १८७६ ११२५६ 
४२ | स्किन हुक ०४ १४६८ ५८७२ 
४३ | पेरिऑस्टीयम इलिव्हेटर ०५ २२४० ११२०० 
४४ | सि रिट्रेक्‍्टर ०२ २४६० ४९२० 
gy | bret Regex 02 २८९० ५७८० 
४६ । ऑस्टीओटोम ०५ २६८९ १३४४५ 
४७ | हेड URGE ०२ १०५० २१०० 
४८ | हेड Sager ०२ ८७६ १७५२ 
४९ ।मर्फी स्किड ०२ ७२० १४४० 
yo | टॉवेल क्लिप २५ 3¢4 ९६२५ 
५१ बी.पी. हॅण्डल 1१० | १७८ १७८० 
५२ | scx} २५ ९१० २२७५० 
५३ | मॉस्किटो फोरशेप २० ९१० १८२०० 
५४ _ ड्रेसिंगसिजर 1१० | १०८६ १०८६० 
५५ | सुचर रिमोव्हल सिजर | 90 | ९१० ९१०० 
५६ | एलिज फोरशेप | 90 | ९१० ९१०० 
५७ | चिटल्स HRA १० | १०२० १०२०० 
५८ | मेओसिजर | १0__| १०४० १०४०० 
५९ । बोन स्कुप | 90 १३१० १३१०० 
go | HIRT प्लेन १५ १८५ १२७५ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या ae A एकूण किंमत 
किंमत 

६१ | फोरशेप टुथ १५ १८५ १२७५ 
६२ । निडल होल्डर १५ ९१० १३६५० 
६३ । लेन्स इंटीग्रेटेड विथ वाय-फाय व्हर्जन 10१ ९६६४२० | ९६६४२० 
६४ | कॅमेरा हेड लेन्स Stee सिस्टीम | of | ८५९०४० | ८५९०४० 
६५ | कपलन एच.डी. १७.२ एमएम ऑटोक्लेव्हेबल शिश २७७३०० | २७७३०० 
६६ र लाईट गाईड आरिज ४ एमएम x शा skies a 
६७ | डायोनिक्स्‌ / वुल्फ segue व्हर्सटीप | og | ६९३८ ६९३८ 
६८ | डायोनिक्स्‌ / वुल्फ सोर्स व्हर्सटीप 0१ | ६९३८ ६९३८ 
६९ | सोनी २७” एच.डी. मॉनिटर aoe | ४०१९२० | ४०१९२० 
७० | सोनी मॉनिटर स्टॅण्ड WHY. ६००एमडी | 09 | ५१२०० ५१२०० 
७१ । डील कंट्रोलर | of | 348348 | ३५४३५४ 
. _ pene a a | ३२२१४० | ३२२१४० 
७३ | फुट स्विच, डायोनिक पॉवर-॥ | of | १८२५४६ | १८२५४६ 
७४ | एफ.ए. क्वॉन्टम २ कंट्रोलर | "की | ८२६००० | ८२६००० 
७५ । डी.व्ही. ४ केओ ए.सी., ४ एमएम, 30 डिग्री, 

१६० एमएम डब्ल्वु.एल. चि २९५५६८ २९५५६८ 
७६ ak एच.एफ. डीजेएनएसटी, ६ po dee ey 

एमएम, , डीबीएल, व्हीएलव्ही 
७७ | आपष्चुरेटर, इंटेल ४ एमएम ए.एस.पी. | 09 | 908K १०९७६ 
७८ स्ट्रेट प्रोब 10१ २३८८८ २३८८८ 
७९ । कॅन्युलेटेड ड्रील बिट ७ एमएम | og | १५७५० १५७५० 
८० । कॅन्युलेटेड ड्रील बिट ८ एमएम fea | १५७५० १५७५० 
८१ | कॅन्युलेटेड ड्रील बिट ९ एमएम 0१ | १५७५० १५७५० 
८२ | कॅन्युलेटेड ड्रील बिट १० एमएम | og | १५७५० १५७५० 
८३ । टेंडन स्ट्रीपर क्लोज्ड | अक. ४२००० ४२००० 
८४ | एंडोस्कोपिक कॅन्युलेटेड ड्रील बिट ६ एमएम | ०१ | १५७५० १५७५० 
८५ | एंडोस्कोपिक कॅन्युलेटेड ड्रील बिट ८ एमएम 0१ | १५७५० १५७५० 
८६ | एंडोस्कोपिक कॅन्युलेटेड ड्रील बिट ९ एमएम हि. १५७५० १५७५० 
८७ | एंडोस्कोपिक कॅन्युलेटेड ड्रील बिट १० एमएम | og | १५७५० १५७५० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या a a एकूण किंमत 
किंमत 
८८ । एंडोबटन डेप्थ प्रोब | क | ३६७५० ३६७५० 
८९ al wa, डीआरसीटीआर, wives हित seus pean 
९० | एएमआर, ईएलबी, आर्म डीआरसीटीआर 
एसीएल गाईड चि en ce 
९१ | एएमआर टीप, आर्म डीआरसीटीआर एसीएल 
गाईड pen | ४३०५० ४३०५० 
९२ | बीएलटी, 3h, अँगल्ड डिरेक्टर एसीएल 10१ १ ४३०५० ४३०५० 
९३ | स्लॉटेड ग्राफ्ट साइजींग ब्लॉक | of .| q ३४६५० ३४६५० 
९४ | हॅण्डल युनिवर्सल एन्डोफिमरळ VaR | 09 | ६७२०० ६७२०० 
९५ | एमर एन्डोफिमरल ५ एमएम SHITE (रेड) 10१ १ ३१५०० ३१५०० 
९६ । एमर एन्डोफिमरल ५ एमएम ऑपसेट (ग्रीन) 10१ १ ३१५०० ३१५०० 
९७ | कॉन्ड्रल पिक स्मॉल, ९० डिग्री | og | २३१०० २३१०० 
९८ | ट्रे अक्युफिक्स डिरेक्टर इलाईट 0१ | १५७५०० १५७५०० 
९९ | एमर फिमोरल पीसीएल सेट शि ७६४४० ७६४४० 
१०० | एमर टीबीयल URIS | og | ७६४४० ७६४४० 
१०१ | वायर bass पीसीएल 0१ | ७६४४० ७६४४० 
१०२ सेफ्टी स्टॉप पीसीएल | of | ३८२२० ३८२२० 
१०३ | पीसीएल टीबीयल रास्प्‌ 0१ | ५३५०८ ५३५०८ 
१०४ | पीसीएल टीबीयल क्युरेट क्लोज्ड | ळक" ६६८८५ ६६८८५ 
१०५ | बीएलटी अँसे ४ पॉईंट डिरेक्टर 0१ | ४२०४२ ४२०४२ 
१०६ | पीसीएल टीबीयल are sits | ee | ६६८८५ ६६८८५ 
१०७ | बास्केट पंच डकबिल १.५ एमएम स्ट्रेट | 0d ५२५०० ५२५०० 
१०८ | बास्केट पंच डकलिंग Hes लेफ्ट | of | ५२५०० ५२५०० 
१०९ | बास्केट पंच डकलिंग Hes राईट Soh =) ५२५०० ५२५०० 
ie पीसीएच बीएसकेटी डकलिग, युपीएस 
डब्ल्युपीटी हिं ५२५०० ५२५०० 
ie ११ | बास्केट पंच डकलिग स्ट्रारबिेळ १.५ एमएम हिं त्त, रळ 
अपबाइटर 
११२ | बास्केट पंच नॅरोळाईन अपबायटर 0१ | ५२५०० ५२५०० 
११३ | ग्रास्पर अँलिगेटर FRY 0१ | १ ५२५०० ५२५०० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या a 84 एकूण किंमत 
किंमत 

११४ | ईलेक्ट्रॉनिक chive सिंगल ऑटोक्लेव्हेबल 

कफ, पावर कॉर्ड , पेशंट ट्युब प 3 ae 
११५ | यु.पी.एस. ६ के.व्ही. विथ बॅटरी ०२  । २४२६१८ | ४८५२३६ 
११६ | Cd बोर्ड (इन्टरॅक्‍्टीव्ह फ्लॅट पॅनल) | अक. | २४५००० | २४५००० 
११७ | टिचींग मायक्रोस्कोप ३० ३०६५० ९१९५०० 
११८ | एचडीएमआय सीएमओएस कॅमेरा फॉर 

मायक्रोफोटोग्राफी वि Rroo0e ||, जती000 

for available pentahead in the department 
499  यु.पी.एस. ६ के.व्ही. विथ बॅटरी ०२ । २४२६१८ | ४८५२३६ 
१२० आर.ओ.५०० एळलपीएच ०२ ३००००० ६००००० 
१२१ आर.ओ.१००० एलपीएच किता ३५०००० ३५०००० 
१२२ स्टॅण्डर्ड कॅमेरा 2 एमपी आयपी डोम कॅमेरा | 9 ४००० ४०००० 
१२३ | स्टॅण्डर्ड HAT २ एमपी आयपी बुलेट HALT ५७ ४१०० २३३७०० 
१२४ | ४ सीएच एनव्हिआर 10१ ५१०० ५१०० 
१२५ | ८ सीएच एनव्हिआर ०२ ८१०० १६२०० 
१२६ | १६सीएच एनव्हिआर ०४ १३८४० ५५३६० 
१२७ | वन टच ४-१ पोर्ट पीओई स्वीच | 09 | ५९०० ५९०० 
१२८ | वन टच ८--१ पोर्ट पीओई स्वीच १३ ७९०० १०२७०० 
१२९ | एचडी डी २ टीबी | og | ६५०० ६५०० 
१३० | एचडी डी ४ टीबी ०६ १२९०० ७७४०० 
१३१ | कॅट ६ केबल ०६ १३११५ ७८६९० 

(304MTR 
Bundal) 
१३२ | स्मार्ट अण्डरॉईड 32 इंच एलईडी fe fe. ०२ २२५०० ४५००० 
१३३ | कंपाउंड मायक्रोस्पोप बायनाक्युलर ३० ३०००० ९००००० 
एकूण १,४९,२३,९१५ 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता २०२३-२४ या वर्षात संबंधित संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 


अनुदानातून पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


SA निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१ 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार 
साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता 
यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत 
व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) 
यांनी खात्री करावी. 


८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


Go 


~~ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशरीर्षातर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१ 


१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२२२००९२९८०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
S U D ) H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 


82406¢eea05963bc456f1e1e8621e5917d8 
305, postalCode=400032, 
st 


=Maharashtt 


SHETTY जाळ 
(सुधीर जया ate) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशीव 

) 

) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशीव 
६) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


